RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/ 177/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक ३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ -९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८९, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक औन्यामु .०४१६ / प्र.क्र २४ / काम- ६. - मा . उच्च न्यायालयाने यांनी त्यांचे पत्र क्र . अ- ५५०४ / २०१५ / १५२९ / २०१६ , दिनांक 
१३ एप्रिल २०१६ अन्वये केलेल्या शिफारशी नुसार आणि महाराष्ट्र कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालय ( सेवाप्रवेश, नियुक्ती व शिस्तभंग 
विषयक कारवाई ) नियम २०१४ च्या नियम ६( १) ( अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील तक्त्यातील स्तंभ 
क्रमांक २ मधील उमेदवारांची नामनिर्देशनाने स्तंभ क्रमांक ३ मधील पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधिन अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 
अ. क्र . न्यायीक अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे पद 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्रीम. मधुरा आबासाहेब मुळीक 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
२ श्रीम . अमृता अमोल पाटील 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
३ श्री . दत्ता शंकरराव पाईकराव 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
४ श्रीम . धनश्री रामकिशनराव खामकर 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
५ श्रीम . सुनंदा पोपटराव काळे 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
६ श्रीम . तेजल अमिताब सावंत 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
७ श्रीम. मंजूषा रमेश कोल्हार 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
८ श्री . अजयकुमार गोवरलाल मगरे 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
९ श्रीम . रुपाली विजयराव मेटे 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
१० श्री . दिवाकर विजयकुमार जोशी 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
११ श्रीम . वर्षा ओनामा पाटील 

न्यायाधीश कामगार न्यायालय 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


( ३ ) 


न्यायाधीश कामगार न्यायालय 


न्यायाधीश कामगार न्यायालय 


___ (१) (२) 

१२ श्री . अमोल अशोकराव व्यास 
१३ श्री . फिरदोस मुसाखान पठाण 
१४ श्री . शार्दुल शशिकांत जहागिरदार 
१५ श्री . शशिकांत ज्ञानदेव बाऊचकर 
१६ श्री . प्रसाद सुभाषराव कुलकर्णी 
१७ श्रीम . सोनाली मुकुंद औंधकर 
१८ श्रीम . जमिला इद्रिस शेख 
१९ श्रीम . रोहिनी नितीन कुलकर्णी 
२० श्री.पंकज मुकुंद मैंदरगी 
२१ श्रीम. कल्याणी राजाराम अडके 


न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 
न्यायाधीश कामगार न्यायालय 


न्यायाधीश कामगार न्यायालय 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ग . शा . सोनावणे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No. ICE . 0416 /C .R . 23 /Lab -6 , dated the 5th August 2016 , ordinary is hereby published under the 
authority of the Governor. 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


name 


Jovernor 


( 2 ) 


G . S . SONAVANE 

Deputy Secretary to Government . 
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 5th August 2016 

NOTIFICATION 
No. ICE .0416 /C .R . 24 /Lab -6 . — With reference to the letter of Hon ble High Court, Mumbai 
No. A . 5504 / 2015 / 1530 /2016 , dated the 13th April 2016 , and in exercise of the power conferred by 
Rule 6 ( 1) ( A ) of Maharashtra Judicial Officers of Labour Court and Industrial Courts (Recruitment, 
Appointment and Disciplinary Action ) Rule , 2014 . The Government of Maharashtra hereby appoint 
the officer in Column No. 2 on the post of Column No. 3 by nomination . 
Sr. No. Name 

Post 
( 1 ) 

( 3 ) 
1 Ms. Madhura Abasaheb Mulik 

Judge , Labour Court 
2 Ms. Amruta Amol Patil 

Judge, Labour Court 
3 Mr. Datta Shankarrao Paikrao 

Judge , Labour Court 
4 Ms. Dhanashri Ramkrishnarao Khamkar Judge, Labour Court 
5 Ms. Sunanda Popatrao Kale 

Judge , Labour Court 
6 Ms. Tejal Amitab Sawant 

Judge , Labour Court 
7 Ms. Manjusha Ramesh Kolar 

Judge, Labour Court 
8 Mr. Ajaykumar Govarlal Magare 

Judge , Labour Court 
9 Ms. Rupali Vijayrao Mete 

Judge , Labour Court 
10 Mr. Divakar Vijaykumar Joshi 

Judge, Labour Court 
11 Ms. Varsha Onama Patil 

Judge, Labour Court 
12 Mr. Amol Ashokrao Vyas 

Judge , Labour Court 
13 Mr. Firdous Musakhan Pathan 

Judge , Labour Court 
14 Mr. Shardul Shashikant Jahagirdar 

Judge, Labour Court 
15 Mr. Shashikant Dnyandev Bauchkar 

Judge , Labour Court 
16 Mr. Prasad Subhashrao Kulkarni 

Judge, Labour Court 
17 Ms. Sonali Mukund Aundhkar 

Judge, Labour Court 
18 Ms. Jamila Idris Shaikh 

Judge , Labour Court 
19 Ms. Rohini Nitin Kulkarni 

Judge , Labour Court 
20 Mr. Pankaj Mukund Maindargi 

Judge , Labour Court 
21 Ms. Kalyani Rajaram Adake 

Judge , Labour Court 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G . S. SONAVANE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग एक - ल - १अ 


क्ती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 

उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक औन्यामु .०४१६/ प्र.क्र २३ / काम - ६. - मा . उच्च न्यायालयाने यांनी त्यांचे पत्र क्र . अ- ५५०४ / २०१५ / १५३० / २०१६, दिनांक 
१३ एप्रिल २०१६ अन्वये केलेल्या शिफारशी नुसार आणि महाराष्ट्र कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालय ( सेवाप्रवेश, नियुक्ती व शिस्तभंग 
विषयक कारवाई ) नियम २०१४ च्या नियम ५ ( दोन ) ( ब) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील तक्त्यातील स्तंभ 
क्रमांक २ मधील उमेदवारांची नामनिर्देशनाने स्तंभ क्रमांक ३ मधील पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधिन अधिकारी 
करण्यात येत आहे . 
अ .क्र . न्यायीक अधिकाऱ्यांचे नाव 

नियुक्तीचे पद 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्रीम . समीना अब्दुलमजीद खान 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
२ श्री . सुहास गणपतराव दबडगांवकर 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
३ श्री . शाम विलास सुर्यवंशी 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
४ श्री . दिगंबर मारुतीराव पाटील 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
५५ श्री . सतीश झामुसाव सोनभद्रे 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
६ श्री . सत्येंद्र सुहास खांडेकर 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
७ श्री . मुरग्याप्पा रामन्ना कुंभार 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 
८ श्री . संजय धोंडीबा सुर्यवंशी 

सदस्य , औद्योगिक न्यायालय 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ग . शा . सोनावणे , 
शासनाचे उप सचिव . 


___ In pursuance of clause( 3 ) of article 348 of the Constitution of India, the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No. ICE .0416 /C . R . 23 /Lab -6 , dated 11th August 2016 , ordinary is hereby published under the 
authority of the Governor . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G . S . SONAVANE 

Deputy Secretary to Government. 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 11th August 2016 

NOTIFICATION 
No. ICE. 0416/ C . R. 23 / Lab - 6 . - With reference to the letter of Hon ble High Court, Mumbai 
No. A . 5504 /2015 / 1530 / 2016 , dated the 13th April 2016 , and in exercise of the power conferred by 
Rule 5 ( 2 )( B ) ofMaharashtra Judicial Officers of Labour Court and Industrial Courts (Recruitment, 
Appointment and Disciplinary Action ) Rule , 2014 . The Government ofMaharashtra hereby appoint 
the officer in Column No. 2 on the post of Column No. 3 by nomination . 
Sr .No . Name 

Post 
( 2 ) 

( 3 ) 
Ms. Sameena Abdulmajid Khan 

Member , Industrial Court 
Mr. Suhas Ganpatrao Dabadgaonkar 

Member , Industrial Court 
3 Mr. Sham Vilas Suryawanshi 

Member , Industrial Court 
Mr. Digambar Marutirao Patil 

Member , Industrial Court 
Mr. Satish Zamusao Sonbhadre 

Member, Industrial Court 
Mr. Satyendra Suhas Khandekar 

Member , Industrial Court 
Mr. Murgyappa Ramanna Kumbhar 

Member , Industrial Court 
Mr. Sanjay Dhondiba Suryawanshi 

Member , Industrial Court 


( 1 ) 


COM 


NO 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

G . S . SONAVANE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एस. पुरोहित , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४६९ . - श्री . डी . एस . पुरोहित , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१० ते २८ ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . डी. एस . पुरोहित , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. एस. पुरोहित, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 
के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - ( १) श्री . ए. जी . मोहब्बे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर यांचा दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज . 
( २ ) श्री . बी. आर . गुप्ता, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५१. – श्री . ए. जी . मोहब्बे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० ते १२ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१० व ७ नोव्हेंबर २०१० तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ए. जी . मोहब्बे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. जी. मोहब्बे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 
याद्वारे या कार्यालयाचे रजा मंजुरी आदेश क्र . १३२५, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१० रद्द करण्यात येत आहे . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - कु . सी . एम . साळुके, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४४ . - कु . सी . एम. साळुके, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१० ते ३० ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण २० दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते ७ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

कु. सी . एम . साळुके , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर कु . सी . ए 

॥ सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


पाळक हा 


आदेशावरून, 
के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१० . 


OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF LABOUR 


Bhonsala Chambers , Civil Lines, Nagpur , dated the 15th October 2010 

NOTIFICATION 
No. ALC/ ADJ/ PUB/IT BIR/ 09/ 10. - in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act , 
1947 (XIV of 1947 ) readwith Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No. IDA / 2002 /5686 /( 2882 ) Lab - 3 , dated 19th August 2003. The Additional Commissioner of Labour, 
Nagpur hereby publishes the enclosed Award of the Industrial Court , Akola referred for 
adjudication by the Additional Commissioner of Labour , Nagpur in reference ADJ/PUB /IT /BIR / 
14 /2004 and 15 in the Industrial Dispute between M /s . The Vidarbha Cement Udyog Shramik Sangh 
Lal Bahadur Yadao , Birla C Colony , Opp. Akola and The Manager, M / s. Vardhaman Minerals and 
Marbles , Plot No . M - 14 , Akola . 


IN THE INDUSTRIAL COURT, AKOLA 


B .I. R . (Ref.) No. 14 /2004 and 15 /2004 . — The Vidarbha Cement Udyog , Shramik Sangh Trade 
Union duly registered under the Trade Union Act, 1926 , and duly recognised as Representative 
Union , Under Section 14 , and Rule 14 of the Bombay Industrial Relation Acts , 1946 , and represented 
by its General Secretary, Shri Lal Bahadur Yadao having its registered office, at Birla C Colony , 
Opposite Ram Mandir , Jatharpeth , Akola , Taluka and Dist. Akola . — Applicant Versus The 
Manager, M / s. Vardhaman Minerals and Marbles, Plot No. M - 16 , MIDC Phase IV , Murtizapur Road , 
Akola , Tq. and Dist. Akola , — Non - Applicant. 


PRESENT. — Shri S . K . Salgaonkar , Member 


Appearance . - Shri R. M . Rathi, Advocate for the Applicant . 

Non for the Non - applicant . 


भाग एक - ल -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


Expert Common Judgment 
(Dictated and Delivered In Open Court on 27th June 2008 ) 


1 . In both the matters , the applicant Union being one and the same ; so also , the non 
applicant establishment/ employer also remained one and the same. The charter of demands 
raised in B .I. R . ref. No. 14 / 2004 are general demands in relation to Pay Scale /Revised Pay Scale 
and Leave facility etc . 


2 . On the other hand , in B . I. R . Ref. No . 15 / 2004 the demand is in relation to Bonus at the 
rate of 20 Percent for the period 2000 to 2001 , 2001 -2002 and 2002 - 2003 for three years from the 
opponent employer . 


3 . Since both the matters by way of Ref. B . I. R . under the provision of Sec . 73 - A of the B . I. R . 
Act , 1946 , as against the common opponent establishments so mentioned therein got referred 
to pay the common applicant Trade Union ; on the basis of ‘ failure report submitted by the 
Condiliator, through his certificate to that effect so issued in both the matters . As both the 
matters are identical in its major contentions and in nature ; as against the common employer ; 
hence , it is though fit and proper to decide the same, of course , as expert through common 
judgement. 


4 . In both the matters , as per the order passed below Exhbit U - 1 on 19th August 2004 by 
the Ld . Predecessor of the Court, Respondent absent though served , matter to proceed expert 
against it . 


5 . The contentions so pleaded by the applicant Trade Union therein in both the matters could 
be taken down in brief are as under : 


( a ) That , the applicant got registered vide its Registration No. NGP 4329 under the 

rade Unions Act , 1926 ; with the addressed so mentioned therein ; represented 
through its General Secretary , Shri Lal Bahadur Yadav . The said Union got approved as the 
representative Union for Akola Taluka for Cement Industry vide its Reg . No. 3 / 98 under the 
provisions of B . I. R . Act through its registration certificate dated 25th March 1998 . 


(6 ) It is the case of the applicant further that, the applicant Union was entitled to raised 
and negotiate with the non -applicant employer ; in respect of demands of workers with the 
opponent Industry . The non - applicant is having its establishment in M .I. D . C . Akola area -a 
cement based Industry . And accordingly , the applicant is the representative Union with the 
said Industry of the opponent. 

(c ) It has given notice on 1st March 2004 in the prescribed proforma to the opponent 
Industry . 


(d ) It was not agreed upon by other side, hence , the applicant moved the office of Assistant 
Commissioner of Labour, Akola -conciliator and the Registrar under the B . I. R . Act . 


k place on 22nd March 2004 . But ultimate it failed , as no settlement 
did take place through conciliation before the said authority . Hence , the Ld. Conciliator issued 
a certificate of failure of conciliation , to the applicant-union . 


(f) Therefore , it is lastly prayed that, by allowing Ref. B .I.R . matter ; a award be passed 
in favour of the applicant Union ; in respect of the demands raised by it as mentioned in the 
Annexure attached therewith . In the B . I. R . Ref. matter No. 15 /2004 a similar prayed is made 
in respect of demand of bonus for the respective 3 years as against the opponent Industry , 
respectively . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


( g ) Below Exh . U - 2 the documents got filed on record running 5 in number in B . I. R . Ref. 
No. 14 /2004 as well as respective B .I. R . Ref. No. 15 / 2004 accordingly . 


6 . Through the application below Exh . U -6 in both the matters, the record from the office of 
A . C . L . Akola was sought for by the applicant Trade Union . Accordingly , vide the covering letter 
dated the 6th Septmber 2006 , in both the matters , the respective conciliation proceedings got filed 
on record , respectively . 


7 . Below Exh . U - 7 in the respective Ref. B . I. R . matter , an ex - parte affidavit of one Lal Bahadur 
Yadav the General Secretary of the Union dated 24th December 2004 . 

8 . In both the respective matters till the date from the side of the opponent establishment 
has not ventured to cross examine the witness whose affidavited testimony below Exh . U -7 has 
been on record . 


9 . The Court has gone through the very conciliation proceedings before the authority so 
provided under the provisions of B . I.R . Act, 1946 . The very failure report vide para 4 got submitted 
on 7th July 2004 under section 73 - A of the B . I. R . Act, 1946 to the respective authority located at 
Nagpur . 


10 . Since , in both the matters ; more particularly Ref. B .I. R . matters under section 73 - A ( iii ) 
of the B . I.R . Act, 1946 ; the case of the applicant Trade Union being the representative Trade Union 
with the opponent Cement Industry and its demands so mentioned in the Annexure attached with 
the respective Exh . U - 1 matter ; remained un -testified and unchallenged on behalf of the opponent 
employer on record till the date ; without W . S . but as ex -parte ; through this common ex -parte 
judgement is deserved to be allowed . 

11. Thus , the Court proceeds to pass the following order by way of Award ; in the respective 
Ref. B .I. R . matter ; under the provisions of the B . I. R . Act, 1946 . 

Common Award (Ex -parte ) 
1. The Ref. B . I. R . 14 / 2004 stands allowed ( ex - parte ), of course , with no order as to costs . 

2 . A charter of demands so mentioned in the Annexure ‘ A ’ attached with Exh . U - 1 in 
Ref. B . I. R . No. 14 / 2004 in the form of general demands as against the opponent establishment 
( Industry); to be complied with within a month from the date of publication of this Award . 


un 


3 . Ref. B . I. R . No. 15 /2004 stands allowed as ex - parte ; with no order as to costs . 


4 . The bonus payment for the year 2000 - 2001, 2001- 2002 and 2002 - 2003 for three years 
payable by the opponent establishment, (Industry ) in favour of the applicant 
to be effected within a month from the date of publication of this Award . 


a 


n 


5 . A common ex - parte Award be drawn accordingly . 


Akola , 
dated the 27th June 2008 . 


S . K . SHALGAONKAR , 

Member , 
Industrial Court , Akola . 


Nagpur, 
dated the 15th October 2010 . 


(Signed .. ... ......) 
Additional Commissioner of Labour, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एस . पुरोहित, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२५ . - श्री . डी . एस . पुरोहित , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी . एस . पुरोहित, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एस . पुरोहित , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . आर . ढाले, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२८. - श्री . डी . आर. ढाले , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, नागपूर यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकुण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 


आहे . 


___ श्री. डी . आर . ढाले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . आर. ढाले, हे न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
का . ना . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

__ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही. पी . कारेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२९ . - श्री . व्ही . पी . कारेकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० ते २९ ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री . व्ही . पी . कारेकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . पी. कारेकर , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 


दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्री . ए. जी . मोहब्बे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३० . - श्री . ए. जी . मोहब्बे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 


आहे . 


श्री . ए. जी . मोहब्बे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. जी. मोहब्बे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. आर. महाजन, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३१. – श्री . ए. आर . महाजन , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१० रोजीची १ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ए. आर. महाजन , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. आर. महाजन , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . बी. पतंगे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३२. - श्री . डी . बी . पतंगे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१० ते ३० ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . डी . बी . पतंगे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . बी . पतंगे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
का . ना . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


__ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस. डी . मनवार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३३. – श्रीमती एस . डी . मनवार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक ३० सप्टेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २०१० ते २९ सप्टेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१० व दिनांक २६ सप्टेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती एस . डी . मनवार , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. डी . मनवार , ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . पी. डब्ल्यु भुयार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

____ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३४. श्री. पी. डब्ल्यु भुयार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २३ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी . डब्ल्यु भुयार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . डब्ल्यु भुयार , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


१३ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. जे. काळे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३५. - श्री. एस . जे. काळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२०१० व दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१० तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस. जे. काळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . जे. काळे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - कु. सी. एम . साळुके, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३६. - कु . सी . एम . साळुके, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा यांना त्यांच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० ते २९ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

कु . सी . एम. साळुके , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर कु . सी . एम . साळुके ह्या सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
का . ना . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. आर . महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४३. - श्री . ए. आर. महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीची १ दिवसांची अर्जित रजा, विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ए. आर. महाजन , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. आर. महाजन , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एन . जे. भोयर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४४ . - श्री . एन . जे . भोयर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते ७ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. एन. जे. भोयर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . जे. भोयर , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 


. 


वाचा. - श्री . एन. एस . बोरसे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४५. - श्री . एन. एस . बोरसे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१० ते ४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
५ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एन . एस. बोरसे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . एस . बोरसे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर . एम. पांडे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४६. - श्री . आर. एम . पांडे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० ते १२ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . आर. एम . पांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. एम . पांडे, हे न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


__ आदेशावरून , 
का . ना . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. एस. काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४७. – श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० ते २४ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एस. काझी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस . काझी, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्री . डी . बी. पतंगे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४८ . – श्री . डी . बी . पतंगे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . डी. बी . पतंगे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . बी . पतंगे, हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री . आर . एम . खान, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५४९. - श्री . आर. एम . खान , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . आर . एम . खान , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . एम. खान , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री. व्ही. डब्ल्यु सोनावणे, न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५०. – श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे , न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१० ते २ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, हे न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५१. – श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . डब्ल्यु सोनावणे, हे न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. जी . बी. पाटील, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५२. – श्री. जी . बी . पाटील, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढेदिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी. बी . पाटील, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जी . बी . पाटील, हे न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


२ 


आदेशावरून, 
के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र ,मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एम . खान , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५३. – श्री . ए . एम . खान, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २४ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१० ची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एम. खान , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एम . खान , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. टी . आमलेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५४ . - श्री . ए. टी . आमलेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. टी . आमलेकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढेचालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. टी . आमलेकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एन . जे. भोयर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५५. - श्री . एन. जे. भोयर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०१० ते १४ नोव्हेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एन . जे. भोयर , सदस्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . जे. भोयर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्री . व्ही. पी . आव्हाड , न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५६. – श्री. व्ही. पी . आव्हाड , न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० ते २ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . व्ही. पी . आव्हाड , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. पी . आव्हाड, हे न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्री. ए. एस. महात्मे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५७. - श्री . ए. एस . महात्मे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण १३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते ७ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. एस . महात्मे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस. महात्मे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. डब्ल्यू. ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५६९. - श्री . के. डब्ल्यू . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०१० ते १४ नोव्हेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढेदिनांक १७ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . के. डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. के . डब्ल्यू. ठाकरे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. पी . कुन्हेकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५७० . - श्री. ए. पी . कुल्हेकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१० ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री. ए. पी . कुन्हेकर, सदस्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. पी . कुल्हेकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्रीमती पी . एन . नायर, न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५७१ . – श्रीमती पी. एन . नायर , न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० ते १६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती पी. एन. नायर , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एन . नायर ह्या न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


mm 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस . काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५७२. – श्री . ए. एस. काझी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० ते १२ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१० ते ७ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढेदिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर 
करण्यात आली आहे. 

श्री . ए. एस. काझी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस . काझी, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१०. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर . एम. मुळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५७४. - श्री . आर. एम. मुळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१० ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
५ डिसेंबर २०१० ची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

__ श्री . आर . एम . मुळे , सदस्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . एम . मुळे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - (१ ) विधी व न्याय विभाग , शासन निर्णय क्र . एचसीटी - २००९ / प्र. क्र . १४१/ का - ३, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
( २) श्री . जी . जी . हुलसुरे , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५८९. – श्री . जी . जी . हुलसुरे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेबर २०१० ते २९ डिसेंबर २०१० पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ 
डिसेंबर २०१० व दिनांक २६ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . तसेच 
त्यांना सदर रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वग्राम मु. पो . मुरुम , ता . उमरगा, जि . उस्मानाबाद येथे जाण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१२ 
या गटवर्षाकरिता स्वग्राम प्रवास सवलत मंजूर करण्यात येत आहे . याबाबतची नोंद त्यांच्या मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात आलेली आहे . 

श्री. जी. जी . हुलसुरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . जी . हुलसुरे , हे न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
आर. बी . मलिक , 

अध्यक्ष, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - (१) विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र . एचसीटी-२००८ /प्र.क्र . १४१/ का- ३, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
( २) श्रीमती एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५९०. – श्रीमती एस. व्ही . सुवर्णा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१० ते १८ डिसेंबर २०१० पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १९ डिसेंबर 
२०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना सदर रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
स्वग्राम भूदेवी नगर , सिकंदराबाद , आंध्र प्रदेश येथे जाण्यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१२ या गटवर्षाकरिता स्वग्राम प्रवास सवलत 
मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबतची नोंद त्यांच्या मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात आलेली आहे . 

श्रीमती एस . व्ही. सुवर्णा, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस. व्ही . सुवर्णा, ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
आर . बी . मलिक, 

अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


२५ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्रीमती पी . एन. नायर, न्यायाधीश , ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचेदिनांक ४ डिसेंबर २०१०व ७ डिसेंबर 
२०१० रोजीचे अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६१३. – श्रीमती पी. एन . नायर , न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ डिसेंबर २०१० व ७ डिसेंबर 
२०१० रोजींच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०१० या १ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती पी. एन. नायर ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी. एन . नायर ह्या न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१०. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम . पी पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६११ . – श्रीमती एम . पी पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१० ते २२ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्रीमती एम . पी पाटील ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . पी पाटील ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून, 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्री . के . एन . धर्माधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६१४. – श्री . के . एन . धर्माधिकारी , अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०१० 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते २० नोव्हेंबर २०१० या ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. के. एन. धर्माधिकारी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. एन. धर्माधिकारी, अतिरिक्त प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


मुंबई, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१० . 


आदेशावरून, 
आर. बी . मलिक , 

अध्यक्ष, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. पी . जे. मोडक , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६१५. – श्री . पी . जे. मोडक , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १६ डिसेंबर २०१० पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१० व १२ डिसेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढे दिनांक १७ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . पी. जे. मोडक हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . जे. मोडक हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


२७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . पी. वैद्य , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६४३. – श्री . एम . पी . वैद्य , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०१० ते २३ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. एम. पी. वैद्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . पी. वैद्य हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 


वाचा. - श्री . एस . बी . हेडाऊ , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक ३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६४४ . – श्री . एस . बी . हेडाऊ , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक ३ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१० ते २१ जानेवारी २०११ पर्यंत एकूण २७ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २५ डिसेंबर २०१० व २६ डिसेंबर २०१० तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २२ जानेवारी २०११ व २३ जानेवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . बी. हेडाऊ , न्यायाधीश हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. बी . हेडाऊ हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१० . 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

IN THE INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA, MUMBAI 
Read . — ( 1) This Office Notification No . 1416 , dated the 22nd December 2009. 

CORRIGENDUM 
No. 1617 . — In partial modification to this office Notification No. 1416 , dated 22nd December 
2009 for declaring holidays and vacation for the Court and Office of Industrial Court at Mumbai 
year 2010 , Charistmas vacation declared from Monday 27th December 2010 to Wednesday 
5th January 2011 is hereby changed as under : 

“ From Monday 27th December 2010 to Tuesday 4th January 2011 (Both days inclusive)” 


anuai 


R . B . MALIK , 

President , 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

IN THE INDUSTRIAL COURT,MAHARASHTRA , MUMBAI 
Read . — ( 1) High Court, Bombay Confidential Letter No. X - 0202 /2001, 

Dated 7th January 2002. 
( 2 ) Notification issued by the various District Courts observing the Holidays and 

Vacations for the year 2010 . 
(3 ) This Office Corrigendum No. 1617, dated 21st December 2010 . 

NOTIFICATION 
No. 1153 . — By virtue of the provision contained in Regulation 13 and 14 of the Industrial Court , 
Regulation 1947, under the Bombay Industrial Relation Act , 1946 , it is hereby notified that the 
Christmas Vacation for the Industrial Court, Mumbai is commencing from Monday 27th December 
2010 to Tuesday 4th January 2011 (Both days inclusive ) and for Industrial Courts out of Mumbai 
as notified by the District Courts respectively . During the Christmas Vacation the office of the 

ial Court at Mumbai, shall remain open from 10 -00 a .m . to 5 - 30 p .m . on working days but 
no work unless of an urgent nature will be admitted after 3 -00 p . m . and offices out of Mumbai shall 
remain open from 10 - 30 a .m . to 6 -00 p. m . on working days but no work unless of an urgent nature 
will be admitted after 3- 30 p .m . 

The following will be vacation judges during the Christmas Vacation : 
Sr . Name and Designation of the Period during Period during 

Remarks 
No. incumbent 

which the 

which the 
vacation will incumbent were 
be availed off prevented from 
by incumbent 

enjoying 
Christmas 

vacation 
( 2 ) 
1 Shri A . R . Mahajan , 4th January 27th December 2010 

Vacation 
Member , Industrial Court, 2011. 

to 3rd January 2011 . 
Mumbai. 

Judge to look 
2 Shri S . K . Shalgaonkar , 

after urgent 

27th December 2010 
Member , Industrial Court, 

to 4th January 2011 . 

matters of 
Mumbai. 

I. C ., Mumbai/ 
3 Shri R . M . Muley , 27th December 3rd January 2011 to 

Thane/Pune/ 
Member , Industrial Court , 2010 to 2nd 4th January 2011 

Nashik /Satara / 
Mumbai. January 2011 . 

Kolhapur/ 
4 Shri B . C . Chadrakapure , 27th December 3rd January 2011 to 

Solapur/ 
Member , Industrial Court , 2010 to 2nd 4th January 2011 . 

Sangli . 
Mumbai. 

January 2011 . 
5 Shri D . H . Deshmukh , 

27th December 

- - - 
Member , Industrial Court , 2010 to 31st 
Thane . 

December 2010 . 
6 Smt. S . V . Suvarna , 

27th December 
Member, Industrial Court , 2010 to 31st 
Thane. 

December 2010 . 
7 Shri K . W . Thakare , 

27th December 
Member , Industrial Court , 2010 to 31st 
Pune. 

December 2010 . 
8 Shri M . G . Choudhary , 27th December 

Member , Industrial Court, 2010 to 31st 
Pune. 

December 2010 . 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


3rd January 2011 to 
4th January 2011 . 


27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 
27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 
27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 
27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 


Vacation Judge 
to look after 
urgent matters 
of 
I. C ., Mumbai 
Thane/Punel 
Nashik /Satara / 
Kolhapur / 
Solapur/Sangli. 


— 9 — 


( 2 ) 
9 Shri D . S . Purohit, 

Member , Industrial Court , 

Kolhapur . 
10 Shri S . J. Kale, 

Member , Industrial Court , 

Solapur . 
11 Shri P . W . Bhuyar, 

Member , Industrial Court , 

Nashik . 
12 Shri S . K . Deshpande , 

Member, Industrial Court , 

Sangli . 
13 Shri A . T . Amlekar , 

Member , Industrial Court, 

Aurangabad . 
14 Shri P . S . Shinde , 

Member , Industrial Court , 

Ahmednagar. 
15 Shri V . P . Karekar , 

Member , Industrial Court , 

Jalgaon . 
16 Smt. S . D . Manwar , 

Member , Industrial Court , 

Jalna. 
17 Shri S . V . Patil, Member , 

Industrial Court , Latur . 


— 


9 — 


27th December 2010 
to 31st December 2010 


Vacation Judge 
to look after 
urgent matters 
of I . C ., 
Ahmednagar . 


27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 


27th December 2010 
to 31st December 2010 


Vacation Judge 
to look after 
urgent matters 
of I. C .,Dhule . 


27th December 2010 
to 31st December 2010 


— , — 


27th December 2010 
to 31st December 2010 


27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 


- 


9 — 


18 Shri A . P . Kurhekar, 

Member , Industrial Court, 

Nagpur. 
19 Shri B . D . Kapadnis , 

Member , Industrial Court, 

Nagpur . 
20 Shri K . R . Deosarkar , 

Member, Industrial Court , 

Amravati. 
21 Shri V . L . Kamble, Member, 

Industrial Court, Yeotmal. 


Vacation Judge 
- - - 

to look after 
urgent matters 

of I. C ., 
27th December 2010 

Nagpur / 
to 31st December 2010 Bhandara / 

Chandrapur. 
27th December 2010 Vacation Judge 
to 31st December 2010 

to look after 
urgent matters 
of I. C ., 
Yeotmal. 


27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 
27th December 
2010 to 31st 
December 2010 . 


— 


9 — 


22 Shri J. N . Shanbhag , 

Member , Industrial Court , 
Chandrapur. 


Mumbai, 
dated the 23rd December 2010 . 


R . B . MALIK , 

President, 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 
IN THE INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA , 

MUMBAI 
Read . — (1) High Court, Bombay Confidential Letter No. X -0202/ 2001, 

Dated 26th December 2001 and 7th January 2002 . 
(2 ) This Office Corrigendum No. 1617 , dated 21st December 2010 . 


NOTIFICATION 
No. 1154. - In view of the directions of the Hon ble High Court, vide Confidential Letter dated 26th December 
2001 and 7th January 2002 the Hon ble President, Industrial Court, Maharashtra , Mumbai (Head of the 
Department) is pleased to sanction concessional off during Christmas Vacation for the Year 2010 to the Judges 
of the Labour Courts in the State of Maharashtra as under : 

Sr . Name of the Labour Judges Concession period Name of the Labour Judges 
No. 

during the Christmas who has to look after the 
Vacation of 2010 

urgent matters during the 

Concessional off. 
( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Shri P . B . Naikwad , Judge , 
2nd Labour Court,Mumbai. 


1 Shri M . A . Kulkarni, Judge , 

1st Labour Court,Mumbai. 
2 Shri V . V . Kathare , Judge, 

5th Labour Court , Mumbai. 


3 Smt. P . N . Nair, Judge , 

11th Labour Court, Mumbai. 


4 Shri P . M . More , Judge , 

1st Labour Court, Thane . 


27th December 2010 to 
2nd January 2011. 
27th December 2010 to 
2nd January 2011. 
27th December 2010 to 
2nd January 2011. 
27th December 2010 to 
31st December 2010 . 
27th December 2010 to 
31st December 2010 . 
27th December 2010 to 
31st December 2010 
27th December 2010 to 
31st December 2010 . 
27th December 2010 to 
31st December 2010 . 


5 Shri S . G . Deshmukh , Judge, 

2nd Labour Court, Pune . 


Shri V . G . Raghuwanshi, Judge , 
9th Labour Court , Mumbai. 
Shri G . S . Wankhede , Judge , 
12th Labour Court, Mumbai . 
Shri G . G . Bhlchandra , Judge , 
3rd Labour Court, Thane . 
Shri R . M . Pande, Judge , 
3rd Labour Court , Pune . 
Shri A . G . Mohabey , Judge, 
Labour Court, Latur. 
Shri D . R . Dhale, Judge , 
1st Labour Court, Nagpur . 
Smt. K . S . Hore, Judge, 
Labour Court, Akola . 


6 Shri B . R .Gupta , Judge , 

Labour Court, Solapur . 


7 Shri B . Y . Kale , Judge , 

4th Labour Court , Nagpur. 


8 Shri S . M . Bhosale , Judge , 

Labour Court, Amravati. 


Mumbai, 
dated the 23rd December 2010 . 


R . B . MALIK 

President, 
Industrial Court,Maharashtra , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . के . डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६४८ . - श्री . के. डब्ल्यू . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१० या १ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १९ डिसेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . के. डब्ल्यू. ठाकरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . डब्ल्यू. ठाकरे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. डी. बी . उन्हाळे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १० डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६४९. - श्री . डी . बी . उन्हाळे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १० डिसेंबर २०१० 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १६ डिसेंबर २०१० या ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १७ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली 
आहे . 
____ श्री . डी. बी . उन्हाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . बी . उन्हाळे हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५०. – श्रीमती एस . एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १३ डिसेंबर २०१० 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१० ते दिनांक १० डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण २३ दिवसांची 
परिवर्तित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० हे सुट्टीचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एस . एस . कुलकर्णी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. एस . एस . कुलकर्णी, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


का . ना . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५१. - श्री . एम . ए. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० डिसेंबर २०१० व २१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम . ए. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम. ए. कुलकर्णी, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . व्ही . विव्दांस , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५२. - श्री . व्ही . व्ही . विव्दांस , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०१० ते ८ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

__ श्री . व्ही . व्ही. विव्दांस, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. व्ही . विव्दांस, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २७डिसेंबर २०१० 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एस. म्हस्के , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५३. – श्री . डी . एस. म्हस्के , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० व १४ डिसेंबर २०१० पर्यंत २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. डी. एस. म्हस्के , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एस . म्हस्के , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


५ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. जी . मोहब्बे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५४ . – श्री . ए. जी . मोहब्बे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, लातूर, यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ डिसेंबर २०१० ते ९ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ए. जी . मोहब्बे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. जी . मोहब्बे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , लातूर , या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१० . 


के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . जी . एस. वानखेडे, न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ४ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५५. - श्री . जी . एस . वानखेडे, न्यायाधीश , १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०१० ते ८ डिसेंबर २०१० या ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१० हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

___ श्री . जी. एस. वानखेडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . एस . वानखेडे, हे न्यायाधीश , १२ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
का . ना . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१० 


भाग एक - ल - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एच. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५७. – श्री . डी . एच. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्टीचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . डी. एच. देशमुख, सदस्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. एच. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


ICAT 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१० . 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती . एस. व्ही . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५८. – श्रीमती . एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे, यांना त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१० ते ४ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती . एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. एस . व्ही. सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


३७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . पी . बी. नाईकवाड, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६५९. - श्री . पी . बी . नाईकवाड, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१० ते १८ डिसेंबर २०१० पर्यंत ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व १२ डिसेंबर २०१० आणि रजेच्या पुढे दिनांक १९ डिसेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी . बी . नाईकवाड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी. बी. नाईकवाड हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


NA 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१० . 


के . एन. धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एन . एस. बोरसे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६० . - श्री . एन . एस . बोरसे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१० ते ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एन . एस . बोरसे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . एस. बोरसे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


रे 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० . 


का . ना . धर्माधिकारी, 

__ प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


al८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी. एन . नायर , न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ७ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६१ . – श्रीमती पी . एन. नायर, न्यायाधीश , ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई , यांना त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० डिसेंबर २०१० या १ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून, रजेच्या पुढे 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१० व दिनांक १२ डिसेंबर २०१० हे सटट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . एन . नायर, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी. एन . नायर, ह्या न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१० . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आर . बी. चोरघे, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६२. - श्री . आर. बी . चोरघे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . आर. बी . चोरघे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. बी . चोरघे, हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . व्ही . मंगरुळकर, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , भंडारा यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६३ . श्री . व्ही. व्ही. मंगरुळकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१० ते २६ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१० व २८ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . व्ही. मंगरुळकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . व्ही . मंगरुळकर हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . 


का . ना . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एम . एम. पोतदार , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक २ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६४ . - श्री . एम. एम. पोतदार , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , महाड यांना त्यांच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ डिसेंबर २०१० ते १३ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
५ डिसेंबर २०१० रोजीची सुट्टी जोडून मुख्यायालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

___ श्री . एम . एम . पोतदार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एम . पोतदार, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, महाड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

___ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. एम . खान , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २ डिसेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६५. - श्री . आर . एम. खान, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर , यांना त्यांच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१० रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१० ते १ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा, 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . आर. एम. खान , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. एम . खान, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थापनापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . 


के . एन. धर्माधिकारी, 

__ प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . एल. मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६६६. - श्री . जी . एल. मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१० ते १२ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
३१ नोव्हेंबर २०१० ते ७ नोव्हेंबर २०१० व रजेच्या पुढे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० व १४ नोव्हेंबर २०१० हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात 
आली आहे. 
___ श्री . जी . एल. मसंद, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . एल. मसंद, हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
के. एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


४१ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या 
आहेत : 


७० 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २८, २०१४ / फाल्गुन ९, शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र.क्र . १११/ कामगार -५ . — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची 
एकच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे. ब्राईट गार्ड फोर्स ( बृहन्मुंबई वठाणे), १०२, भवानी 
कॉम्प्लेक्स , सेक्टर १९ -ए, प्लॉट नं . ६७, ६८ , ६८ए, वाशी, नवी मुंबई व मालक श्री . जसप्रीत सिंग भगताना यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ (१९८१ चा महा . ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


भाग एक - ल - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


अ . क्र . 


सुरक्षा रक्षकाचेनाव 

( २ ) 


अनुसूची १ 

वर्ग 
( ३) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


,, 


0 


१ मुरगन चेलप्पन मुदलीयार 

सुरक्षा रक्षक 

मे . ज्युपिटर लाईफलाईन हॉस्पिटल , 
इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ठाणे (प.), 

ठाणे ४०० ६०१. 
२ संतोष दत्तात्रय मालुसरे 

सुरक्षा रक्षक 
३ पद्माकर नामदेव सोनवणे 

सुरक्षा रक्षक 
४ विजय बाळकृष्ण महाडीक 

सुरक्षा रक्षक 
५ सुनिल रामकृपाल यादव 

सुरक्षा रक्षक 
६ राजेंद्र रमाकांत मिश्रा 

सुरक्षा रक्षक 
७ रामकुमार रामअधार मौर्या 

सुरक्षा रक्षक 
८ महेश यशवंत पालवी 

सुरक्षा रक्षक 
९ शामराव आत्माराम शेट्ये 

सुरक्षा रक्षक 
१० मो . हनिफ मो. शफी खान 

सुरक्षा रक्षक 
११ प्रमोद बालाराम म्हात्रे 

सुरक्षा रक्षक 
१२ संजय ज्ञानू हातेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१३ नवनाथ तुकाराम जाविर 

सुरक्षा रक्षक 
१४ अमर जयबहादूर राजपूत 

सुरक्षा रक्षक 
१५ किशोर जगदेव तायडे 

सुरक्षा रक्षक 
१६ विठ्ठल दत्तू दिघे 

सुरक्षा रक्षक 
१७ राहूल शिवाजी तिवारी 

सुरक्षा रक्षक 
१८ राजेश बहादूर सिंग 

सुरक्षा रक्षक 
१९ चंद्रशेखर बबन तांबे 

सुरक्षा रक्षक 
२० संतोष मातादीन मिश्रा 

सुरक्षा रक्षक 
२१ प्रदीप विठोबा जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
२२ सुखदेव तुकडू बाविस्कर 

सुरक्षा रक्षक 
२३ शौखीलाल इंद्रजित शुक्ला 

सुरक्षा रक्षक 
२४ पुष्पलता अनिल मुकोला 

सुरक्षा रक्षक 
२५ लक्ष्मीदेवी गोविंदसिंग बिष्ट 

सुरक्षा रक्षक 
२६ रुचिता राजन मोरे 

सुरक्षारक्षक 
२७ अश्विनी सुनिल शेळके 

सुरक्षा रक्षक 
२८ शिल्पा राहूल गरुड 

सुरक्षा रक्षक 
२९ अनिता पांडुरंग चौधरी 

सुरक्षा रक्षक 
३० लता राजनाथ मौर्या 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


४३ 


. 


अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण . - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता . - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१) उंची - १६२ सें. मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी . 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षांतून एकदा) रेनकोट, ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास द्यावा. 
सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना " क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 


सानुग्रह अनुदान 


वेतनाच्या १० टक्के 


उपदान 


वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र . - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 
भाग एक - ल - ६अ 


| नय 


४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली रद्द करण्यात येईल. 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र . - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
" ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २ ) व १४( ३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ ( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे , जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

__ १३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 

१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षारक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनानेकिंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ ४५ 
मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील. 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

___ २३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 
वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


___ अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचेत्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


क्रमांक 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची 

एजन्सी सोडून 
वर्गनिहाय एकूण 

गेलेल्या सुरक्षा 
संख्या 

रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


४७ 


नमुना क 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 


वेतन प्रदानाचा महिना : 
मख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 


बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 
( ३ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ड 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


__ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता , 


( नाव व हुद्दा). 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी. 


8C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /CR - 111/LAB-5 , 
dated the 28th February 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

A . G . ASWALE , 
Joint Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) Act, 1981. 

No. SGA . 2014 /C . R . 111/LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in Column 
(2 ) of Schedule I appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said Security Guards” ), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M / s. Bryte Guard Force 
(Brihanmumbai and Thane), 102 , Bhavani Complex , Sector- 19A , Plot No. 67, 68 and 68A , vashi Navi Mumbai 
and owner Shri Jaspreet Singh Bhagtan have applied for grant of exemption , under Section 23 of the 
Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) 
from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme” ) ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits , which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government ofMaharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette, subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


४९ 


Schedule - 1 


Sr . 


Class 


Name of Security 

Guards 


No. 


Name and address 
of Principal Employer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 Murgan Chellappan Mudaliyar Security Guard M /s . Jupiter Lifeline Hospital, 

Eastern Express Highway , 

Thane ( W .), Thane 400 601. 
2 Santosh Dattatray Malusare Security Guard 
3 Padmakar Namdev Sonawane Security Guard 
4 Vijay Balkrishna Mahadik Security Guard 
5 Sunil Ramkripal Yadav 

Security Guard 
6 Rajendra Ramakant Mishra Security Guard 
7 Ramkumar Ramadhar Mourya Security Guard 
8 Mahesh Yashwant Palvi 

Security Guard 
9 Shamrao Atmaram Shetye Security Guard 
10 Mohd . Hanif Mohd. Shafi Khan Security Guard 
11 Pramod Balaram Mhatre Security Guard 
12 Sanjay Dnyanu Hatekar 

Security Guard 
13 Navnath Tukaram Javir 

Security Guard 
14 Amar Jaibahadur Rajput 

Security Guard 
15 Kishor Jagdev Tayade 

Security Guard 
16 Vithal Dattu Dighe 

Security Guard 
17 Rahul Shivaji Tiwari 

Security Guard 
18 Rajesh Bahadur Singh 

Security Guard 
19 Chandrashekhar Baban Tambe Security Guard 
20 Santosh Matadin Mishra Security Guard 
21 Pradeep Vithoba Jadhav 

Security Guard 
22 Sukhdev Tukadu Bawiskar Security Guard 
23 Shoukhilal Indrajeet Shukla Security Guard 
24 Pushpalata Anil Mukola 

Security Guard 
25 Laxmidevi Govindsingh Bisht Security Guard 
26 Ruchita Rajan More 

Security Guard 
27 Ashwini Sunil Shelke 

Security Guard 
28 Shilpa RahulGarud 

Security Guard 
29 Anita Pandurang Choudhari Security Guard 
30 Lata Rajnath Mourya 

Security Guard 
Note. — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . 

Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 


HIT 106 - 01 - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 
1. Police Verification . Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act , 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Education Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) (1 ) Height — 162 cm . 

(2 ) Weight — 50 kg . 
( 3) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number . 
(B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c.m . in chest. 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 
(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap, Woollen Coat and 


Pant. 


5 . Wages and other statutory Benefits . — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex-Gratia 

: 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund , E .S .I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter (January , April, July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government , the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


५१ 


( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise, the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S .I. duly 
certified by Chartered Accountant , in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 (2 ) of the Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 (3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 


9. Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1 )(a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board along with documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above, shall further pay by way 
of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards . 
भाग एक - ल - ७अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I. C ., Payment of Bonus, leave with ages , leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages , or whichever is higher . 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


Date : 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

( January -March 
April- June 
July - September 

October - December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 

Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


Date : 


FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 


No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 


No. 


Amount 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


Date : 


FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

( 4 ) 


The Wages on 

which the P .F . 
Contribution is deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 


Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


७१ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २८ , २०१४ / फाल्गुन ९, शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 
___ क्रमांक एसजीए. २०१३ / प्र. क्र . ३७८ / कामगार - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची १ 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे , अशा मे . फेडरल मॅनेजमेंट सीसेस , ४०३, इंदिरा चेंबर्स , १५४९ / बी , 
सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे- ३० व मालक (१) श्री. प्रविणकुमार मलहोत्रा, ( २) व्ही . के . मलहोत्रा यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी 
सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे . 

___ त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ विठ्ठल सुदाम कानडे 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


स्पायरेक्स मार्शल प्रायव्हेट लिमिटेड , 
२९ , मुंबई- पुणे रोड , कासारवाडी, पुणे. 


- ,, 


२ कडेमणी शरद लिंगाप्पा 
३ श्रीकांत रामदास जाधव 
४ शशिकुमार माणिकराव आराध्ये 
५ पांडुरंग नामदेव घुले 
६ जयराम चिंतामन भोईर 
७ सुनिल बाळकृष्ण कोळी 
८ रत्नप्रभा धनराज वाघीला 
९ रविंद्र इंद्रसिंग गिरासे 
१० संजय जगन्नाथ गोसावी 
११ लक्ष्मण प्रभू शिंदे 
१२ शकीन बशीर शेख 
१३ आतार माजिद खय्यूम 
१४ सुनिल सदाशिव शंके 
१५ सुहास भिवाजी विटकर 
१६ गजानन भिकोबा जगताप 
१७ पांडूरंग काशिनाथ बोरुटे 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 


मे . फोर्ब्स मार्शल प्रायव्हेट लिमिटेड , 
ए- ३४/ ३५, एम. आय. डी. सी ., 
एच ब्लॉक , पिंपरी, पुणे- १८ . 


सुरक्षा रक्षक 


१८ महादेव एकनाथ करणे 
१९ संजय कोंडिराम भालेकर 
२० धानप्पा श्रीशैल काशेट्टी 
२१ ओमकार मडोळाप्पा कानडे 
२२ गोपीनाथ कोंडिबा पुजारी 
२३ गोविंद बब्रुवान ओव्हाळ 
२४ अशोक श्रावण जाधव 
२५ श्रीनिवास विठ्ठलराव बिराजदार 
२६ बजरंग वाघु यादव 
२७ नरेंद्र श्रीकृष्ण सामुद्रे 
२८ प्रतापकुमार दगडू भालके 
२९ नंदलाल दुर्बली कोरी 
३० दिलीप रुस्तुम साबणकर 
३१ दिगंबर सखाराम रावराणे 
३२ संजय अरविंद जाधव 
३३ अप्पा राजाराम जाधव 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

अनुसूची १- पुढे चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३४ राजाराम बापूराव अडसूळ 


सुरक्षा रक्षक 


मे . पाटणकर हॉस्पिटल लिमिटेड , 
स्वानंद , ९८६ / ए, शुक्रवार पेठ , 

सारसबागेसमोर, पुणे . 


, 


,, 


३५ प्रशांत विजयराव कदम 
३६ मनिष मधुकर तिखे 
३७ गौतम मधुकर कुदळे 
३८ विनोद समाधान पाटील 
३९ उपेंद्र राजेंद्र सरदेशपांडे 
४० भटू राजधर पाटील 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 


- 


मे . कोकण मित्र मंडळ मेडिकल ट्रस्ट , 
प्लॉट नं . ३० सी , एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे- ४ . 


४१ श्रीकांत महादेव जोशी 
४२ स्वाती दत्तात्रेय डोके 
४३ मधुकर बाबाजी मेढेकर 
४४ मोहंमद आरीफ आदमशेख 
४५ खंडू मल्हारी अस्वले 
४६ राकेश प्रमोद सोनावळे 
४७ सुहासिणी प्रकाश राजंगळे 
४८ आबाराव बापुराव खांडेकर 
४९ संजय रामचंद्र पाडेकर 
५० तानाजी विठ्ठल पाटील 
५१ विलास लक्ष्मण हारपुडे 
५२ निलीमा दिनेश वड्डापेल्ली 
५३ विलास सोपान चव्हाण 
५४ महेश हरीभाऊ दळवी 
५५ भागवंत शिवरामजी लाहुरे 
५६ सुनिल ज्ञानेश्वर सोनटक्के 
५७ महेंद्र चंद्रकांत गोगावले 
५८ अनंत मारूती बांडागळे 
५९ सुनिल लक्ष्मण नाणेकर 
६० रोहिदास बबन कडू 
६१ विजया अंजुमन साळवी 
६२ रविंद्र विठ्ठल शिर्के 
६३ सोनाली दिलीप गायकवाड 
६४ राजीवकुमार जगदंबाप्रसाद पांडे 
६५ वंदना रावसाहेब जगधने 
६६ रविंद्र महादेव भट 
६७ मीरा लक्ष्मण वांजळे 
६८ सुधीर परशुराम मोहिते 
६९ विजय विष्णू झंजूरके 

७० सुहास तुमकाराम खरात 
भाग एक - ल - ८ 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


अनुसूची १ - समाप्त . 


__ ( ३ ) 


, 


, 
,, 


७१ राजेंद्रप्रसाद शामलाल कोरी 

सुरक्षा रक्षक 

मे. कोकण मित्र मंडळ मेडिकल ट्रस्ट , 

प्लॉट नं . ३० सी , एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे - ४ . 
७२ नंदा नामदेव भगत 

सुरक्षा रक्षक 
७३ राजेंद्र विठ्ठल खाडे 

सुरक्षा रक्षक 
७४ गुरुशांत बडाप्पा शेट्टी 

सुरक्षारक्षक 
७५ चंद्रकांत यशवंत चव्हाण 

सुरक्षा रक्षक 
७६ विश्वनाथ पांडूरंग अक्कलकोटे 

सुरक्षा रक्षक 

- ,, 
७७ गणेश महादेवप्पा माशाळकर 

सुरक्षा रक्षक 
७८ प्रणिल विजयराव तोरडे 

सुरक्षा रक्षक 

मे . सह्याद्री हॉस्पीलीटी लिमिटेड, 

६९ / ४ , एरंडवणे, लॉ कॉलेज रोड, पुणे- ४ 
७९ विजय मुरलीधर ताटे 

सुरक्षारक्षक 
८० रविंद्र दत्तोबा अवचरे 

सुरक्षा रक्षक 
८१ सुधाकर यमाजी गायकवाड 

सुरक्षा रक्षक 
८२ संजय वसंत हळदकर 

सुरक्षा रक्षक 
८३ विलास रामभाऊ पवार 

सुरक्षा रक्षक 
८४ सातप्पा विष्णू कांबळे 

सुरक्षा रक्षक 
८५ सागर शिवाजी कांबळे 

सुरक्षा रक्षक 
८६ बाबुलाल त्रिभूवण मुंडा 

सुरक्षा रक्षक 
८७ बाबुलाल महंमद सय्यद 

सुरक्षा रक्षक 
८८ सिताराम भानुदास परहर 

सुरक्षारक्षक 

मे . अवंती कंडक्टर्स लिमिटेड , 

१०२/१०३, एम . आय. डी. सी ., भोसरी , पुणे-२६ 
८९ आबाजी भिमराव गायकवाड 

सुरक्षा रक्षक 
९० उत्तम सुदाम कांबळे 

सुरक्षा रक्षक 
९१ भारत भाऊराव जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
९२ सुहास किसन गावडे 

सुरक्षा रक्षक 

,, 
९३ सुधीरसिंह किसनसिंह रजपूत 

सुरक्षा रक्षक 

मे . सुर्या हॉस्पीटल प्रायव्हेट लिमिटेड , 

१३१७ कसबापेठ , पुणे -०१. 
९४ आदित्य सुंदरलाल पांडे 

सुरक्षा रक्षक 
९५ विनोदकुमार जगदंबाप्रसाद पांडे 

सुरक्षा रक्षक 
९६ अनंत सिताराम कु -हाडे 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


- , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


. 


N 


अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता . - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) (१) उंची - १६२ सें. मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास , नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षांतून एकदा) रेनकोट, ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 
भाग एक - ल - ८अ 


| नय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा . अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र . - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
" ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २ ) व १४( ३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ ( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे , जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

__ १३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 

१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षारक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनानेकिंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३-९, शके १९३८ 


६१ 


मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील. 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

___ २३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 
वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


___ अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचेत्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


क्रमांक 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची 

एजन्सी सोडून 
वर्गनिहाय एकूण 

गेलेल्या सुरक्षा 
संख्या 

रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


नमुना क 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 


वेतन प्रदानाचा महिना : 
मख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 


बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 

व दिनांक 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ड 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 


एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द . थोरवे, 


कार्यासन अधिकारी. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. SGA -2013/C .R . 378 /LAB -5 , 
dated the 28th February 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government. 


nafter refertasid 
Schedule 
-t , chambers 
, 4th 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS ( REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 
No. SGA - 2013/C .R . 378/LAB -5. — Whereas , certain Security Gaurdswhose names are mentioned in Column 
( 2) of Schedule -I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule - I, employed by M /s . Federal Management 
Services, Private Detective and Security Consultants , 403 , Indira Chambers, 4th Floor , 1549/B , Sadashiv 
Peth , Tilak Road , Pune 411 030 and owner ( 1) Shri Pravin Kumar Malhotra , (2 ) V . K . Malhotra have applied 
for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment 
and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the 
Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter 
referred to as “ the said Scheme”) ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981, the Government ofMaharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule -II appended hereto : 

Schedule -I 


Sr. 


Class 


Name of Security 

Guards 


No . 
( 1) 


Name and address 
of Principal Employer 

(4 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


1 Vitthal Sudam Kanade 


Security Supervisor 


M /s . Spirex Marshal Private 
Limited , 29 , Mumbai- Pune 
Road , Kasarwadi, Pune . 


Security Supervisor 
Security Guard 
Security Guard 


ÏÏÏ 


2 Kademani Sharad Lingappa 
3 Shrikant Ramdas Jadhav 
4 Shashikumar Manikrao 

Aaradhye. 
5 Pandurang Namdeo Ghule 
6 Jairam Chintaman Bhoir 
7 Sunil Balkrishna Koli 
8 Ratnaprabha Dhanraj Waghila 
9 Ravindra Indrasingh Girase 
10 Sanjay Jagannath Ghosavi 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


ÏÏÏÏÏÏ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


Schedule I — Contd . 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


11 Laxman Prabhu Shinde 


Security Guard 


M / s. Spirex Marshal Private 
Limited, 29 , Mumbai- Pune 
Road , Kasarwadi, Pune. 


- 


, 


- - - 


12 Shakin Bashir Shekh 
13 Aatar Majid Khayum 
14 Sunil Sadashiv Shanke 
15 Suhas Bhivaji Vitkar 
16 Gajanan Bhikoba Jagtap 
17 Pandurang Kashinath Borute 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Supervisor 


M /s . Forbes Marshal Private 
Limited , A - 34 /35 , MIDC , 
H - Block , Pimpri, Pune. 


18 Mahadev Eknath Karne 


19 Sanjay Kondiram Bhalekar 
20 Dhanappa Shreeshail Kashetty 
21 Omkar Madolappa Kanade 
22 Gopinath Kondiba Pujari 
23 Govind Babruvan Ovhaal 
24 Ashok Shravan Jadhav 
25 Shriniwas Vitthalrao Birajdar 
26 Bajrang Waghu Yadav 
27 Narendra Shreekrishna 

Samudre . 
28 Pratapkumar Dagdu Bhalake 
29 Nandalal Durbali Kori 
30 Dilip Rustum Sabankar 
31 Digamber Sakharam Raorane 
32 Sanjay Arvind Jadhav 
33 Aappa Rajaram Jadhav 
34 Rajaram Bapurao Adsul 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M / s . Patankar Hospital Private 
Limited , Swananad , 986 /A - 1, 

Shukravar Peth , 
Opp. Sarasbag , Pune- 2 . 


35 Prashant Vijayrao Kadam Security Guard 
36 Manish Madhukar Tikhe Security Guard 
37 Gautam Baburao Kudale Security Guard 
38 Vinod Samadhan Patil 

Security Guard 
39 Upendra Rajendra Sardeshpande Security Guard 
भाग एक - ल - ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 

Schedule I — Contd . 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


40 


Bhatu Rajdhar Patil 


Security Supervisor 


M /s . Kokan Mitra Mandal, 
Medical Trust, Plot No. 30 , 
Erandvane , Karve Road , 

Pune - 4 . 

— , — 


- - - 


41 Shrikant Mahadev Joshi 

Security Supervisor 
42 Swati Dattatray Doke 

Security Guard 
43 Madhukar Babaji Medhekar Security Guard 
44 Mohamad Aarif Aadamshek Security Guard 
45 Khandu Malhari Aswale 

Security Guard 
46 Rakesh Pramod Sonawale 

Security Guard 
47 Suhasini Prakash Rajangale Security Guard 
48 Aabarao Bapurao Khandekar Security Guard 
49 Sanjay Ramchandra Padekar Security Guard 
50 Tanaji Vitthal Patil 

Security Guard 
51 Vilas Laxman Harpude 

Security Guard 
52 Nilima Dinesh Vaddapelli Security Guard 
53 Vilas Sopan Chavan 

Security Guard 
54 Mahesh Haribhau Dalvi 

Security Guard 
55 Bhagvant Shivramji Lahure Security Guard 
56 Sunil Dnyaneshwar Sontakke Security Guard 
57 Mahendra Chandrakant 

Security Guard 
Gogavale . 
58 Anant Maruti Bandagle 

Security Guard 
59 Sunil Laxman Nanekar 

Security Guard 
60 Rohidas Baban Kadu 

Security Guard 
61 Vijaya Anjuman Salvi 

Security Guard 
62 Ravindra Vitthal Shirke 

Security Guard 
63 Sonali Dilip Gaikwad 

Security Guard 
64 Rajivkumar Jagdambaprasad Security Guard 

Pande. 
65 Vandana Raosaheb Jagdhane Security Guard 
66 Ravindra Madhav Bhatt 

Security Guard 
67 Mira Laxman Vanjle 

Security Guard 
68 Sudhir Parshuram Mohite Security Guard 
69 Vijay Vishnu Janjurke 

Security Guard 
70 Suhas Tukaram Kharat 

Security Guard 
71 Rajendraprasad Shyamlal Kori Security Guard 
72 Nanda Namdeo Bhagat 

Security Guard 
73 Rajendra Vitthal Khade 

Security Guard 
74 Gurushant Badappa Shetty Security Guard 
75 Chandrakant Yashwant Chavan Security Guard 
76 Vishwanath Pandurang 

Security Guard 
Akkalkote . 
77 Ganesh Mahadevppa Mashalkar Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


६७ 


Schedule I — Concld . 


( 1) 


(4 ) 


(3) 
Security Guard 


78 


Pranil Vijayrao Torde 


M /s. Sahyadri Hospitality Ltd ., 

69/4 , Erandvane , 
Law College Road , Pune- 4 . 


79 Vijay Murlidhar Tate 
80 Ravindra Dattoba Avchare 
81 Sudhakar Yamaji Gaikwad 
82 Sanjay Vasant Haldankar 
83 Vilas Rambhau Pawar 
84 Satppa Vishnu Kamble 
85 Sagar Shivaji Kamble 
86 Babulal Tribhuvan Munda 
87 Babulal Mahamad Sayyad 
88 Sitaram Bhanudas Parhar 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M /s . Avanti Conductors Ltd ., 
102 / 103 , MIDC , Bhosari, 

Pune- 26 . 


— , — 


— 


— 


89 Aabaji Bhimrao Gaikwad 
90 Uttam Sudam Kamble 
91 Bharat Bhaurao Jadhav 
92 Suhas Kisan Gavde 
93 Sudhirsingh Kisansingh Rajput 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M / s. Suryya Hospital Private Ltd ., 

1317 , Kasbapeth , Pune- 1. 


Security Guard 
Security Guard 


- - - 


— , — 


94 Aaditya Sundarlal Pande 
95 Vinodkumar Jagdambaprasad 

Pande . 
96 Anant Sitaramji Kurhade 


Security Guard 


- 


9 , 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards. 
Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


भाग एक - ल -९अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


Schedule- II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1 . Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) ( 1) Height — 162 c .m . 

( 2) Weight — 50 kg . 
(3) Chest — 79 c.m . (Without Expansion ) and 84 c.m . (On Expansion ). 

(4) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess number. 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c. m . in chest. 
4 . Benefits . Benefits for Security Guards shall be as follows : 

( a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen Coat 
and Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits . Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex-Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E . S .I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by 
the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the 
Commissioner of Labour and Board . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government , the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1) (a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board along with documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change, so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards/ Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above , shall further pay by way 
of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days. On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I. C ., Payment of Bonus, leave with ages , leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages , or whichever is higher . 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July - September 
October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December. 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Name and 
Address of 
Principal 
Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

(4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


Serial 
No. 


( 3 ) 


( 5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages 

Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank ( Branch and Address ) : 


Serial 


Amount 


No . 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


Total Wages 


The Wages on 


Months Total No. of 
(April to March ) Security Guards 

engaged 
(2 ) 

(3 ) 


5.3% Le 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 

(6 ) 


Contribution is deducted 


- (1 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २८ , २०१४ /फाल्गुन ९, शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१३ / प्र.क्र . ४८२ / कामगार- ५ . - ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे. गार्डवेल ठाणे , मालक (१) श्री . अरुण लोलारखनाथ 
दिक्षित यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा . ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, 
उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, आता , महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे. 


भाग एक - ल - १० 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

( २ ) 


वर्ग 
( ३ ) 


ow 


१ श्री . भरत व्यंकटी तेलंग 

सुरक्षा रक्षक 

कॉक्स अॅन्ड किंग्स लिमिटेड , 

मरोळ , अंधेरी. 
२ श्री . चंद्र गंगादत्त जोशी 

सुरक्षा रक्षक 

- , 
३ श्री . प्रमोद माने 

सुरक्षा रक्षक 

- , 
४ श्री . सचिन असोक यरगल 

सुरक्षा रक्षक 

- ,, 
५ श्री . संजय गोविंद मोरे 

सुरक्षा रक्षक 
६ श्री . सलीम मोहंमद काझी 

सुरक्षा रक्षक 
७ श्री . अकबर हसेन शेख 

सुरक्षा रक्षक 

स्कायलाइन इंप्रेशन, अंधेरी, मुंबई. 
८ श्री . मिठाईलाला विश्वकर्मा 

सुरक्षा रक्षक 
९ श्री . संतोष दत्ताराम माने 

सुरक्षा रक्षक 
१० श्री . संजय विष्णू पालव 

सुरक्षा रक्षक 
११ श्री . महादेव लक्ष्मण घाग 

सुरक्षा रक्षक 
१२ श्री. विठ्ठल मोहीले 

सुरक्षा रक्षक 
१३ कु. ज्योति मोहन गायकवाड 

सुरक्षा रक्षक 
१४ श्री . दिलिप कांबळे 

सुरक्षा रक्षक 
१५ श्री . आनंद नेवलेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१६ श्री . प्रकाश मगन भालेराव 

सुरक्षा रक्षक 
टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


. 


अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षारक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी ( नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल. 

२ . प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल. 
३ . शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) ( १) उंची - १६२ सें .मी . 

( २ ) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें .मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षातून एकदा) रेनकोट, ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदीनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 
भाग एक - ल - १०अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 
( ब ) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यात तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा. 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्या 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ ( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे , जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२ . सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 
___ १३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल. 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे . - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षारक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनानेकिंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६/ भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ ७७ 
मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील. 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

___ २३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 
वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


___ अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचेत्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


क्रमांक 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची 

एजन्सी सोडून 
वर्गनिहाय एकूण 

गेलेल्या सुरक्षा 
संख्या 

रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


७९ 


नमुना क 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 


वेतन प्रदानाचा महिना : 
मख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 


बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 
( ३ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ड 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


__ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १९३८ 


In pursuance of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA. 2013 /CR -482 /LAB -5 , 
dated the 28th February 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government of Maharashtra. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th February 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA.2013/C .R . 482/LAB -5 . — Whereas, certain Security Gaurds whose names are mentioned in Column 
( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards” ), employed with the 
1 Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s . Guardwell, Thane 
owner ( 1 ) Shri Arun Lolarakhnath Dixit , have applied for grant of exemption , under Section 23 of the 
Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 
1981 ) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government ofMaharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette, subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 

Schedule -I 
Name of Security 

Class 

Name and address 
No . Guards 

of Principal Employer 
( 1) 

( 3 ) 

(4 ) 
1 Bharat Vyankati Telang 

Security Guard 

Cox and King Ltd ., 

Marol, Mumbai-59. 
Chandra Gangadatta Joshi 

Security Guard 
Promod Mane 

Security Guard 
Sachin Ashok Yargal 

Security Guard 
Sanjay Govind More 

Security Guard 
6 Salim Mohammd Kazi 

Security Guard 

Skailine Impresion , 

Andheri. 
Akbar Hasan Shaikh 

Security Guard 

- - 
8 Mithailal Vishwakarma 

Security Guard 

- ~ 
Santosh Dattaram Mane 

Security Guard 
Sanjay Vishnu Palav 

Security Guard 
Mahadev Laxmi Ghag 

Security Guard 
12 Vithhal Moilee 

Security Guard 
13 Joti Mohan Gaikwad 

Security Guard 
14 Dilip Kamble 

Security Guard 
15 Anand Newalekar 

Security Guard 
16 Prakash Magan Bhalerao 

Security Guard 
Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards. 
Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


Sr . 


10 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Education Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements. — (A ) ( 1) Height — 162 cm . 

( 2) Weight — 50 kg . 
(3) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number . 
( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c .m . in height and 

2 c.m . in chest. 
4 . Benefits. Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year. 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

: 4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E .S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government , the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government , 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 


(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 
भाग एक - ल - ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 

(3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P .F ., E . S .I. duly 
certified by Chartered Accountant , in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1)( a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees . — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13. Issue of Identity Cards /Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17. The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future. 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above , shall further pay by way 
of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled. The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E .S .I.C ., Payment of Bonus, leave with wages, leave on 
national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages , or whichever is higher. 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency. 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


भाग एक - ल - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July - September 
October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 

Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Name and 
Address of 
Principal 
Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 

c4 
FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages . 

Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank ( Branch and Address ) : 


Serial 


Amount 


No . 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 
engaged 

(3 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

(4 ) 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(1 ) 


(2 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


भाग एक - ल - १२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १०, शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १ मार्च २०१४ . 


___ अधिसूचना 


“ ६४३ 


महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक एमएसए- १२/ २०१३ / प्र. क्र . ४३६ / कामगार - १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ ( १९४८ चा मुंबई 
एकोणऐंशी ) ( यात यापुढे ज्याचा ङ उक्त अधिनियम ८ असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) याच्या कलम ४च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक ङ ६४२ च नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 

मे. रिजंट भैरवी कॉर्पोरेशन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ व कलम २४ मधून खालील शर्तीच्या अधीन राहून , 
खोपोली ( दि हाऊस ऑफ डेक्कन 

(१ ) सदर सूट ही शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
रिट्रीट ), घर क्र . ७८ / ८ / ८ , 
वॉ . क्र . २२, मुळगाव , खोपोली . 

तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
( २ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची कपात न करता 

आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे प्रत्येक 

महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे. 
( ३ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर एक तासाची विश्रांती 

देण्यात यावी. 
( ४ ) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर 

ठेवण्यात यावे. 
( ५ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त काम 

करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती ११ तासांपेक्षा 
जास्त असणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


८७ 


( ६ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 

यावे. 
( ७ ) महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री ९- ३० नंतर कामावर ठेवण्यात येऊ नये . 
( ८ ) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर, सुरक्षा व 

विश्रांतीगृह यांची व्यवस्था करण्यात यावी. 
( ९) आस्थापनेत महिला लैंगिक छळवाद प्रतिबंध करण्यासाठी तक्रार निवारण 

समिती स्थापन करण्यात यावी . 
(१०) आस्थापना बंद करण्याच्या वेळेतून सूट देण्यात येत असल्याने वाढीव 

कामासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्त केले जावेत . 
(११ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्यास त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ 

मध्ये विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे . 
( १२) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या देण्यात याव्यात. 
( १३) सदर सूट ही संमतीपत्र सादर केलेल्या कामगारांपुरतीच मर्यादित राहील. 
(१४ ) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ पुरतीच 

मर्यादित आहे. 
(१५ ) वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 

यथास्थिती लागू राहतील . 
( १६ ) वरीलपैकी कोणत्याही अटींचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप 

रद्द होईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . म . बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी . 


cc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३- ९, शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following 
translation in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No . MSA - 12 / 2013 /CR -436 /LAB - 10 , dated the 1st March 2014 is hereby published under the 
authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT Act, 1948 . 

No. MSA - 12 /2013 /C . R .436 /Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Section 4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act, 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ) 
hereinafter referred to as the said Act , the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule - II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry “ 642 ” the following Entry shall be added , 
namely : 
“ 643 M /s . Regent Bhairavi Corpo Sections 19 and section 24 subject to the following 

ration , Khopoli ( The House conditions . 
of Deccan Retreat ), Raigad . 

( 1 ) This exemption shall remain in operation for the 

period of three years from the date of notification 

published in Government Gazette . 
(2 ) Every employee shall be given one day holiday in 

a week without making any deduction from his/ 
her wages on account thereof and list of the time 
table of such holidays for a month shall be placed 
on the notice board in advance . 


( 3 ) Every employee shall be given a rest period of 

one hour after 5 hours of continuous work . 


(4 ) The employees, who have given their consent be 

only placed on the day of weekly holiday or other 
holiday . 


(5 ) No employee shall be required to work for more 

than 9 hours in a day or 48 hours in a week . The 
spread over of an employee shall not exceed 11 

hours in a day . 
(6 ) Every employee shall be provided Identity Card 

according to the Section 25 . 
( 7 ) Female employees will not be allowed to work 

after 9 - 30 p .m . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१, २०१६ / भाद्रपद ३ - ९, शके १९३८ 


८९ 


(8 ) Female employees shall be provided separate 

lockers , security and rest rooms at the work 

place . 
(9 ) Complaint redressal Committee against 

sexual harassment of women should be 

established . 
( 10 ) As the exemption is given from closing time 

of the establishment, new staff shall be 
appointed for the extended work . 


( 11) The employees shall be entitled to overtime 

wages in accordance with Section 63 of the 
said Act . 


( 12 ) Employees shall be given national and festival 

holidays with wages . 
( 13 ) This exemption is limited to the employees 

who have given their consent. 
( 14 ) This exemption is related only to Bombay 

Shops and Establishment Act , 1948 . 
( 15 ) Inspite of these terms and conditions, all the 

provisions of this Act shall applicable to the 
establishment duly . 


( 16 ) In case of violation of any of the above terms 

and conditions, the exemption shall stand 
cancelled automatically .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


